सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
२२१० जी ४४९ (General या लेखाशिर्षाखाली 
राज्य हिस्स्यापोटी (४०%) निधी वितारीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार » 10 मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : १६मार्च, २०२२ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२२ 
शासन शुध्दिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद २ 
वाचण्यात यावा. 

२.सदर निधी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महाराष्ट्र या खात्यामध्ये जमा 
करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यात येत आहे. सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६११३१४०९०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay (0 


4 =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
S a Nn) a y PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
talCode=400032, ‘Mahi 
5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74 


D a tta fa aa bon .d390898bbe0690feadsfoore 


udonym E93D8EE476E7 190080D9A7 194 
A8F4C4198CFFD, 


M a h a d eS h war ber=09A8917EDE715503310B61D8A 
24357A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4E 
hadeshwar 
Date: 2022.03.16 18:03:07 +05'30 


संजय महाडेश्वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-६, दिनांक १६ मार्च, २०२२ 


३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (3 प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन-व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुबई-३२) 

११.कक्ष अधिकारी, (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


